नौरोसजी वाडिया मॅटर्निटी हॉस्पिटल, परळ, 
मुंबई यांना सन २०१८-१९ च्या खर्चावर 
आधारित सन २०१९-२० साठी रुपये 
१०,१२,०६,७६३/- एवढे उर्वरित सहायक 
अनुदान मंजूर करण्याबाबत .... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुदान-२०२०/ प्र.क्र.५७/राकावि-२, 
गो.ते.रूग्णालय आवार, संकूल इमारत, १० वा मजला, 
बी-विंग, मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२१. 


वाचा - 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अनुदान-२००९/प्र.क्र.४२/आरोग्य-५, 
दिनांक :- १३ जानेवारी, २०१०. 

२) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांचे पत्र जा.क्र.ससंआसे/सहा.अनु/कक्ष-६४/ 
प्रस्ताव/२०१८-१९/२३९६/२०२०, दि.०६ मार्च, २०२०. 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अनुदान -२०२०/प्र.क्र.५७/राकावि-२, 
दि. ४ मे, २०२०. 

४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.अनुदान-२०२०/प्र.क्र.५७/राकावि-२, 
दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२०. 

५) सहायक संचालक, (लेखा व लेखापरिक्षा, पुणे-१ यांचे wa UH. 


ससंआसे/सहा.अनु./पुर.मा.अनु./कक्ष ६४/१२११२/२०, दि. ३ डिसेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना - 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शासन निर्णय दि.१३.०१.२०१० अन्वये नौरोसजी वाडीया मॅटर्निटी 
हॉस्पिटल, परळ, मुंबई येथील रुग्णालयास शासनाकडून अनुदान मंजूर करण्याबाबत सुधारित धोरण 
निश्चित करण्यात आळेळे असून त्यानुसार हौस्पिटलच्या एकूण खर्चातील केवळ वेतन भत्ते व 
औषधावरील खर्चासाठी संस्थेला अनुदान अनुज्ञेय असून हे अनुदान एकूण खर्चाच्या ८५% मर्यादेत 
(पैकी ५०% राज्यश्शासनाचा हिस्सा व उर्वरित ५०% बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा हिस्सा) मंजूर केले 
जाते. सदर शासन निर्णयानुसार नौरोसजी वाडीया मॅटर्निटी हॉस्पिटल, परळ, मुंबई या संस्थेस सन 
२०१८-१९ च्या खर्चावर आधारित सन २०१९-२० साठी रुपये १६,९३,४७,८०७/-(अक्षरी रुपये सोळा 
कोटी त्र्याण्णव लाख सत्तेचाळीस हजार आठशे सात फक्त) इतके सहायक अनुदान मंजूर 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुदान-२०२०/प्र.क्र.५७/राकावि-२ 


करण्यासाठी संचालक, आरोग्य सेवा (२), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांच्याकडून दि. ६ मार्च 
२०२० चा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक ०४ मे, 
२०२० च्या शासन निर्णयानुसार रुपये ३,२८,३३,०४४/- चा पहिला हप्ता मंजुर करण्यात आला असून 
दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२० च्या शासन निर्णयानुसार रु. ३,५३,०८,०००/- चा दुसरा हप्ता म्हणून 
इतके सहाय्यक अनुदान मंजुर करण्यात आले आहे. उर्वरित सहायक अनुदान मंजुर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

नौरोसजी वाडीया मॅटर्निटी हॉस्पिटल, परळ, मुंबई या रुग्णालयाळा सन २०१८-१९ च्या 
खर्चावर सन २०१९-२० साठी रुपये १०,१२,०६,७६३/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी बारा लाख सहा हजार 
सातशे त्रेशष्ट फक्त) इतके उर्वरित सहायक अनुदान म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च मागणी क्र. आर-१, 2290 -वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य,०१-नागरी आरोग्य 
सेवा- विषम चिकित्सा, ११०- (०३) मुफसल रूग्णालये व दवाखाने यांना सहाय्यक अनुदाने, (०३)(०१)- 
अध्यापनेतर रूग्णालये व दवाखाने, यांना सहाय्यक अनुदाने, ३१ सहाय्यक अनुदाने, (२२१० ०१७३) 
या तपशिलवार लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ साठी बी.डी.एस. वर उपलब्ध करण्यात आलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. नौरोसजी वाडीया मॅटर्निटी हॉस्पिटल, परळ, मुंबई या संस्थेस अनुदान वितरीत करण्यास 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

४. नौरोसजी वाडीया मॅटर्निटी रुग्णालयास ज्या अटी व शर्ती लागू आहेत. (उदा. गरीब रुग्णांना 
मोफत किंवा कमी दराने सेवा पुरविणे) त्यांचे पालनासंबंधीची तपासणी संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
यांनी करणे आवश्‍यक आहे. 

५. ज्या-ज्या वेळी निरिक्षणासाठी महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांना नौरोसजी वाडिया 
मॅटर्निटी रुग्णालयाचे हिशोब पाहिजे असतील त्या-त्या वेळी ते प्रस्तुत कागदपत्रांसहित संस्थेने सादर 
करावेत. 

६. शासकीय अनुदान म्हणून मिळणाऱ्या रकमेचे हिशोब नौरोसजी वाडिया मॅटर्निटी हॉस्पिटल, 
परळ, मुंबई यांनी त्यांच्या नेहमीच्या इतर कार्यक्रमातून वेगळे ठेवणे आवश्‍यक आहे. 

७. मंजूर नसलेल्या बाबींवरील खर्चाचा समावेश अनुदानात करण्यात आल्याचे आढळून आल्यास 
अथवा सहायक अनुदानाचा गैरवापर झाल्यास त्या खर्चाची एक रकमी वसुली करण्याचा अधिकार 
शासनास राहील. त्याकरिता वेळेचे बंधन असणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुदान-२०२०/प्र.क्र.५७/राकावि-२ 


८. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दि.१७ 
एप्रिल, २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार वित्तीय अधिकार नियमामध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणाप्रमाणे 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ चा भाग पहिला, उपविभाग-एक अनुक्रमांक २७ मधील नियम 
क्र.१४९ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२७११२४१६५८१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra R ७० 
f Maharashtra, 


D 
bd Public Health Department, 
avin fa postalCode=400032, st=Mah hth 
2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833 
07d32831¢4140f3de291d1f40d510d295 


R Gadhati zexexsosze: 
र.र.गढरी 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा (२), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थसंकल्प व प्रशासन ), मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

६. सहाय्यक संचालक, (लेखा व सेवा परिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा ),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषाधिकारी, ठाणे/ पुणे. 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०.उपसचिव ( अर्थसंकल्प / राकावि), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुबई-१. 
११.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुबई-१. 
१२.अध्यक्ष, नौरोसजी वाडिया मॅटर्निटी हॉस्पिटल, परळ, मुंबई. 

१३.निवड नस्ती (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-१. 


मम ममल 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


